वाचा : 


शासन 


प्रशासकीय मान्यता : 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग या 
संस्थेस सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
DIR निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.७०/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० 009 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२३ 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : डीएमईआर-२२०११/ ४९/ 


२०२३-पीआरओसी१, दिनांक : १४.०२.२०२३ 


निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग या संस्थेस राज्य 


योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद केलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास एकूण रुपये २,१३,०४,१८६/- (रुपये दोन कोटी तेरा लक्ष चार हजार एकशे शहाएंशी 


मात्र) इतक्या रक्‍कमेस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र यंत्राचे/साधनसामुग्रीचे नाव आवश्यक ।प्रती नग किंमत एकूण किंमत 
नग/संच 
संख्या 
1 | C-Arm Machine (Medium End) 1 6000000 6000000 
2 | 3 Part Cell Counter 1 600000 600000 
3 | 5 Part Automated Heamatology Analyser 1 1100000 1100000 
4 | Adequate Tissue Capsules Tissue 100 285 28500 
Embedding Cassettes 
5 | Aluminium Slide Trays (Medium Ends) 30 500 15000 
zx Autoclave (Medium End) 2 68000 136000 
7 | Automatic Tissue Processor 1 2400000 2400000 
i Binocular Compound Microscope 1 60000 60000 
(Medium End) 
Le Centrifugepathology 5 100000 500000 
10 | Coagulometer 1 2700000 2700000 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.७०/प्रशा-१ 


11 | Dslr Camera (Medium End) 1 90000 90000 
12 | Incubator 2 75000 150000 
13 | Led Projector 2 100000 200000 
14 | Microscope (Research) 1 2600000 2600000 
15 | Needle Burner With Syringe Cutter 2 10000 20000 
16 | Paraffin Embedding Station 1 1100000 1100000 
17 | Rotatory Microtome (Automatic) 1 1500000 1500000 
18 | Slide Storing Cabinet (Medium End) 2 85000 170000 
19 | Steel Slide Racks For Staining (Medium 10 5000 50000 
End) 

20| Tissue Embedding Machine 1 1271186 1271186 
21) Vacutainer Tube 100 5840 584000 
22 Weighing Machine For Organs 1 10500 10500 
23 Xrayviewbox One In Four 2 9500 19000 

Total 2,13,04,186 

अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 


उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 


शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 


कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.७०/प्रशञा-१ 


8) 


4) 


Go 


११ 


2. 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ज्या साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 

वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. 
मार्फत करावयाची आहे अशा प्रकारची खरेदी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्री साहित्याचा SAS इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्नीच्या/ साधनसामुग्रीच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० eal वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च | 
०३ | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ ei विषमचिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (319) a शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे 
बळकटीकरण व दर्जा वाढ करणे व यंत्रसामुग्री 
५२ =| यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.७०/प्रशा-१ 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१५१७३८४०३५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDHIR ... 
JAYA 
SHETTY 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


=O 


आयुक्‍त (4.81), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 
महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

निवडनस्ती (प्रहा-१) 


AD 


AN 


Oo SC 


S ०८ 
YS YS Te > ->  *-* hl 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


